राज्यातील कारागृहांना अन्नधान्य व इतर 
खाद्योपयोगी वस्तुंच्या पुरवठ्याबाबत निर्देश 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- जेएहएम-०१२२/प्र.क्र.३/तुरुंग-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. :- १५ मार्च, २०२४. 


संदर्भ:- 

१. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलएम-१००७/प्र.क्र.२१/पीआरएस-२, दि. २६/१२/२००७. 

२. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलएम-१५१०/प्र.क्र.५३/पीआरएस-२, दि. १५/०२/२०११. 

३. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलएम १३१३,/प्र.क्र.२१/पुनर्बांधणी प्र.क्र.३०१/तुरुंग-२, 
दि. ०६/०१/२०१४ 

४. उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-1]1/उद्योग-४, 
दि. ०१/१२/२०१६ 

५. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, पुणे यांच्या कार्यालयाचे 
जा.क्र.इप्रविरेशन आधाख/शानिद/१०२२/२०२४ कक्ष ४ (२) पुणे-१, दि.३१/०१/२०२४. 

६. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, पुणे यांच्या कार्यालयाचे 
जा.क्र.इप्रवि/रेशन धाख/शानिद/१८६१/२०२४ कक्ष ४ (२) पुणे-१, दि.२७/०२/२०२४ 

७. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, पुणे यांच्या कार्यालयाचे 
जा.क्र.इप्रवि/रेशन अधाख/शानिद/२२७७/२०२४ कक्ष ४ (२) पुणे-१, दि.०८/०३/२०२४ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील कारागृहांना अन्नधान्य व इतर खाद्योपयोगी वस्तुंचा पुरवठा करण्यासाठी संदर्भ क्र.१ 
नुसार ५१ वस्तुंचे ६ गटांत वर्गीकरण करण्यात आले. दरम्यान संदर्भ क्र.२ नुसार यासंबंधी निविदा 
प्रक्रिया राबविण्याकरीता विभागीय कारागृह उपमहानिरीक्षक/विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) 
यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली . तदनंतर संदर्भ क्र.३ अन्वये सदर वस्तूंचे ६ 
Teast १४ गटांत वर्गीकरण करण्यात आले. तथापि, राज्यातील कारागृहांमध्ये १४ गटांच्या 
वबस्तूंकरीता निविदा प्रक्रिया राबवितांना, तांत्रिक, प्रशासकीय व इतर अडचणींना सामोरे जावे लागत 
असल्याने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करुन अन्नधान्य ब इतर खाद्योपयोगी ५० 
वस्तुंचे सुधारित वर्गीकरण करण्याबाबत अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्र.५, ६ व ७ अन्वये विनंती केली आहे. सबब, कारागृहांना 
अन्नधान्य व इतर वस्तुंच्या पुरबठ्यामध्ये पारदर्शकता व कार्यक्षमता आणण्यासाठी प्राप्त प्रस्ताबांनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०१२२/प्र.क्र.३/तुरुंग-२ 


शासन निर्णय :- 


१) 


३) 


¥) 


५) 


राज्यातील कारागृहांना अन्नधान्य ब इतर खाद्योपयोगी ५० वस्तूंचे खाली नमूद केल्यानुसार तीन 


गटांत वर्गीकरण करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. [गटाचे vite शीर्षव खाद्योपयोगी वस्तू व इतर 

१. । धान्य, HSA, | १.गहू (लोकवन), २.तांदूळ, ३.ज्वारी, ४. बाजरी, ५.धान्यदळण, 
डाळी,  न्याहारीचे | ६.तूरडाळ, ७. चणाडाळ, ८. वाटाणा, ९.चवळी, १०. मसुर 
पदार्थ, चहा, स्निग्ध | अख्खा, ११. मूग, १२. मटको, १३. साबुदाणा, १४. शेंगदाणा, 
पदार्थ, मसाल्याचे | १५. बेसन, १६. मीठ, १७.रबा, १८.पोहे, १९. गूळ, २०. साखर, 
पदार्थ २१. चहा गोळी (Grainy), २२. गोडेतेल, २३. वनस्पती तूप, 
२४. खोबरेल तेल, २५.जीरे, २६. धने, २७.मोहरी, २८.मेथी 
(दाणे), २९. हिंग खडा, ३०. हळकुंड, ३१, लाल मिरची पावडर, 
३२. हळद पावडर, ३३.चिंच, ३४. पाव, 

२. | भाजोपाला, हिरवा | ३५.लसूण, ३६.पाले* (परिशिष्ट-अ), ३७.फळः 
मसाला, दूध, अंडी । (परिशिष्ट-अ), ३८.कांदे, २९.बटाटे, ४०.टोमॅटो, ४१.हिरवी 
मिरची, ४२.आले, ४३.कोथिंबीर, ४४.कढीपत्ता, ४५. केळी, 


४६. दूध, ४७.अंडी 
३. | स्वच्छताविषयक ४८. कपडे धुण्याचा साबण (१०० ग्र), ४९. दंतमंजन (Roo ग्र), 
व्स्तू ५०. आंघोळीचा साबण (१०० ग्रॅ, 


अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
स्तरावर, केंद्रिय पध्दतीने ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. खाद्यवस्तूंच्या प्रत्येक गटासाठी 
विभागनिहाय निविदा करण्यात यावी. याबाबतचे सर्ब अधिकार अपर पोलीस महासंचालक व 
महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना देण्यात येत आहेत. 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी, 
अन्नधान्य व खाद्यवस्तुंच्या गुणवत्तेसंबंधी निकष, निश्‍चित करावेत. यासाठी सार्वजनिक 
वितरण व्यवस्थेचे निकष, तसेच राज्य शासनाचे इतर विभाग, उदा. आदिवासी विकास 
विभागाच्या आश्रमशाळा, शालेय शिक्षण विभागांतर्गत शालेय पोषण आहार, महिला व 
बालविकास विभागांतर्गत ICDS यांनी निश्‍चित केलेले निकष इ. विचारात घेण्यात यावेत. 

सदर निविदा प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभागाच्या खरेदीसंदर्भातील दि. ०१/१२/२०१६ 


मधील तरतुदीनुसार व प्रचलित शासन नियमांनुसार करण्यात यावी. 


विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या गुणवत्तेनुसार अन्नधान्य ब इतर खाद्यवस्तुंचा वेळेवर पुरवठा 
सुनिश्‍चित करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सर्व आवश्यक आणि योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०१२२/प्र.क्र.३/तुरुंग-२ 


६) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३१५१४०४३७५८२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VINAYAK SADASHIV CHAVAN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
V | N AYA K DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3d6fb52eeb3 9bf3c4a0001 ceaa97736aa6fb733903d657c 
4Ad7b6e66cdadfd6fd, postalcode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=1DB7A03BD2B7B1CFSAFDC7A4A26DC14D44297A 
S A D A S H | V C H AVA N A2B63F7493C19351A3D51630D0, cn=VINAYAK SADASHIV 

CHAVAN 

Date: 2024.03.15 14:14:12 +05'30' 


( विनायक चव्हाण ) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत :- 

प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. विशेष कारागृह महानिरीक्षक/कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्‍चिम विभाग, पुणे/ पूर्व विभाग, 
नागपूर/ मध्य विभाग, औरंगाबाद/ नाशिक विभाग, नाशिक/ दक्षिण विभाग, मुंबई. 
अधीक्षक, सर्व कारागृहे. 
तुरुंग-२ कार्यासन संग्रहार्थ. 


K wn ~ 


lea 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०१२२/प्र.क्र.३/तुरुंग-२ 


शासन निर्णय क्रमांक- जेएलएम-०१२२/प्र.क्र.३/ तुरुंग-२, दिनांक १५/०३/२०२४ 
सोबतचे परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. | शेतीमाल(पालेभाजी) | अ.क्र. | शेतीमाल (फळभाजी) | 
१. |मेथी 1 ||९१ | भेंडी. | 
२. कांदापात २. गवार 
३. | पालक ३. | मटार 
४. ।मुळा ४. । घेबडा 
५. |करडई | | ७. | दोडका 
& । राजगिरा ६. । दुधीभोपळा 
७. ।माठ ७. |कारली | 
८. | डांगर 
९. |पापडी | 
१०. | पडवळ 
११. | फ्लॉवर 
१२. |कोबी | 
१३. [at | 
१४. |ढोबळी 1171 | 
१५. । सुरण 
१६. |तोंडली | | 
१७. | कोहळा 
१८. । पाबटा 
१९. | वाल 
२०. | वालवर 
२१. ।शेवगा 
२२. | ढेमसा 
२३. | नवलकोल 
२४. |डबलबी | 
२५. |चवळी | 
२६. | फणस 
२७. | पडवळ 
२८. |घोसाळी | 
२९. | feat 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


